महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय विस्तार, कक्ष क्रमांक-४२२, 
चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई-४०० ०३२ 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२७२९३१७१ Email ID : vishig-hted@mah.gov.in 


क्रमांक :- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९४/विशि-२ दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२३. 


आदेडा 


लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर अधिनियम, २०२३ मधील कलम ८६ (१ 
नुसार, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन, याद्वारे 
डॉ.राजू मानकर, संचालक, लक्ष्मी नारायण इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्था, नागपूर यांची लक्ष्मीनारायण 
अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठाचे प्रथम कुलगुरु म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


श्री.राजू मानकर यांची कुलगुरु पदावरील नियुक्ती, ते विद्यापीठाच्या प्रथम कुलगुरु पदाचा पदभार ज्या 
दिनांकाला स्विकारतील त्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा कुलपतीद्वारे कुलगुरुंची नियमित 
नियुक्‍ती केली जाईपर्यंत या पैकी जो अवधी अगोदर पूर्ण होईल तोपर्यंत करण्यात येत आहे. 


कुलगुरु, लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर या पदाचे वेतन भत्ते व इतर 
सेवाशर्ती याबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३११०११७००५०२३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
AJ | गृ M A D H U KA R RA O Dh hn cove MET OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 


2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1 f9a8360c0f8600a54285 9e8fe229d6ea333415e 
8d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


tl 
serialNumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD3899261FEAD42F7 
D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR, 
Date: 2023.11.01 17:00:25 +05'30' 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन Sea क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९४/विशि-२ 


४) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
कुलगुरू, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सह संचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर. 
१०) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
११) महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) - 9/2 महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१२) कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर 
१३) श्री.राजू मानकर, संचालक, लक्ष्मी नारायण इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्था, नागपूर 
) 
) 
) 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


१४) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई. 
१६) निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


